कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी 
लागणाऱ्या खर्चाकरिता महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती 
कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क.८७/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक -: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.समायोजन-२०१५/प्र.क.४४(२)/ऊर्जा-३, 
दि.३१.०३.२०१७. 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र. शादिक ११२२/प्र.क्र.१९/त्र्हक, दि. १२.०४.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महानिर्मिती कंपनीस कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या 
विस्तारीकरण योजनेमध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणूक रु. २०७,९९,७३,३८९/- समायोजनाव्दारे वितरीत 
करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपूर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती 
कंपनी यांना रोख न देता महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास येणे असलेले रकमेपोटी वसूल करण्यात आले होते. 
वसूल करण्यात आलेली रक्‍कम विविध लेखाशिर्षांखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात आली होती. 
2. वित्त विभाग/त्र्ण व हमी संनियंत्रण कक्ष यांच्या संदर्भ क्र. २ वरील पत्रान्वये कळविल्यानुसार उपरोक्त 
नमूद दि.३१.०३.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ खालील तक्त्यातील अनु.क्र.६ मधील रक्‍कम रु. 
५.९३ कोटी जमा लेखाशिर्षाखालील तपशिल पुढीलप्रमाणे नमूद “अ” ऐवजी “ब” प्रमाणे वाचावे. 


अ ब 


६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, (co) 90] | ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, १९० सार्वजनिक क्षेत्रे व 
सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रमांना कर्जे | | इतर उपक्रम यांना कर्जे (००)(०२), महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
(00)(02), कोराडी युनिट-६ आधुनिकीकरण व | | निर्मित कंपनीस सौर प्रकल्पासाठी कर्जे ((८०१५१४८) 
नुतनीकरणासाठी महानिर्मिती कंपनीस कर्जे 
(६८०१५१४८) 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०२२९१२३९३१०२१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA (१२५० 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fc35aa8ffadeSbb6 105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd57adaa 
570981f1, postalCode=400032, st: 


SHRIKRISHNA KARAD ० णन त 
(ना.श्री.कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- १. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क.८७/ऊर्जा-३ 


५. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

१०. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉगकाॉँग 
बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाहगड, 
वांद्रे, (पूर्व, मुंबई-५१ 

१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७. निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

१८.वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२०. निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


